“राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क 
शिष्यवृत्ती योजना” या योजनेतील लेखाशिर्षात 
सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२०/(४६/२०)/मशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ १ शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३३२/तांशि-४, 
दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०१७. 
२) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. २०१९-२०/व्हाईट बुक/योजना नांव बदल/शिष्यवृत्ती/ 
१७१४, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०२०. 


प्रस्तावना : 


संदर्भीय दिनांक ०७/१०/२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या 
अखत्यारितीत अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटूंबाचे 
(दोन्ही पालकांचे एकत्रित) वार्षिक उत्पन्न रु.६ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांना शौक्षणिक वर्ष 
सन २०१७-१८ पासून “राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” ही योजना लागू 
करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या लेखाशिर्षातील “ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 
रु.६,००,०००/- पेक्षा अधिक नाही अशा विद्यार्थ्यांना फी माफी” यामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील अभ्यासक्रमांना प्रवेशा 
घेणार्‍या पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लागु करण्यात आलेल्या “राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती 
योजना” या योजनेच्या लेखाशिर्षात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे :- 


योजनेचे लेखाशिर्ष योजनेचे सुधारीत लेखाशिर्ष 
Demand No. W-2 Demand No. W-2 
2202-General Education 2202-General Education 
80-General 80-General 
800-Other Expenditure 800-Other Expenditure 
02- Miscellaneous 02- Miscellaneous 


(02)(09) - Freeship to Students Whose or | (02)(09) -— Rajarshi Chhatrapati Shahu 
Whose Parents Income does not exceeds | Maharaj Tuition Fee Scholarship (Scheme) 
Rs.6,00,000 per annum (Scheme) (2202 | (2202 1456) 

1456) 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/(४६/२०)/मशि-३ 


मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२ मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२ 
२२०२- सर्वसाधारण शिक्षण २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण 
८०- सर्वसाधारण ८०- सर्वसाधारण 
८००-इतर खर्च ८००-इतर खर्च 
०२-संकीर्ण ०२-संकीर्ण 


(०२)(०९) ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक | (०२)(०९) राजर्षी छत्रपती शाहु महाराज शिक्षण 
उत्पन्न रु.६,००,००० पेक्षा अधिक नाही अशा | शुल्क शिष्यवृत्ती (कार्यक्रम) (२२०२ १४५६) 
विद्यार्थ्याना फी माफी (कार्यक्रम) (२२०२ १४५६) 


२. हे आदेश नियोजन विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.9०/१४७१, दिनांक १८/०२/२०२० व वित्त 
विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४/अर्थ-८/२०२०,दिनांक २१/१०/२०२० तसेच महालेखापाल (लेखा व 
अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३/२०२०-२१/४०, दिनांक ०१ ऑक्टोबर, २०२० 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२०१०२३१८२५३७१२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Hemantkumar जता 
Pandharinath Baviskar 27s 


(हे. पं. बाविस्कर ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


, cn=Hem. 
Date: 2020.10.23 17:44:50 + 


) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

३) सह संचालक, उच्च शिक्षण सर्व विभागीय कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(/॥_0 Section), एक महाराष्ट्र, मुंबई. 
वित्त विभाग, ( व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 


Av AD 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/(४६/२०)/मशि-३ 


५) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) कार्यासन क्र. साशि-१/मशि-२, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवड नस्ती कार्यासन मशि-३, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


